राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग 
नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (PPP under RNTCP) 
प्रयोगशाळेशी संबंधित तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवा बाहय यंत्रणेकडून (Outsourcing) 
घेण्यासाठी सेवा पुरवठादाराची ई निविदा 
प्रक्रियेव्दारे नियुक्ती करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२)/आरोग्य-७ 
गो.ते.रुग्णालय, संकुल इमारत आवार, 
qo वा मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई - 09 
दिनांक : ०७ जुले, २०२० 


वाचा - 

१. सहसंचालक आरोग्य सेवा, कुष्ठरोग व क्षयरोग, पुणे याचे पत्र क्रमांक 
ससंआसे/कुष्ठ व क्षय/९७0/22/70 १५.५.१.१/१३३५६/२०२०, दिनांक 
१७.०६.२०२० चे पत्र. 

२. आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांच्याकडील दिनांक ०९.०६.२०२० रोजीची मान्य टिप्पणी. 

प्रस्तावना - 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग 


नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (PPP under RNTCP) मंजुर असलेल्या Public Private Mix (PP/ NGO 


Support) FMR Code - 94.4.9.9 अंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अनुदानातून वरिष्ठ 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, प्रयोगडाळा तंत्रज्ञ, तांत्रिक अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर व प्रयोगशाळा परिचर 


इत्यादि पदे बाहय यंत्रणेकडून (Outsourcing) भरण्यासाठी सेवा पुरवठादाराची ई निविदा प्रक्रियेव्दारे 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२)/आरोग्य-७ 


नियुक्‍ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. या अनुषंगाने 


सहसंचालक आरोग्य सेवा, कुष्ठरोग व क्षयरोग, पुणे यांनी शासनास सादर केलेला दिनांक 


१७.०६.२०२० चा प्रस्ताव विचारात घेऊन शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय - 
मा.पंतप्रधान यांनी सन २०२५ पर्यंत क्षयरोगाचे निर्मूलन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. 


केंद्र शासनाच्या क्षयरोग विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व शोधलेले क्षयरुग्ण हे क्षयरोग विरोधी 


औषधी प्रतिरोधक RSE) आहेत किंवा कसे याची प्रयोगशाळा तपासणी करणे आवश्‍यक असून 


त्यामुळे राज्यामध्ये जवळपास ११ हजार क्षयरुग्णांची प्रयोगशाळा तपासणी होऊन त्यांना योग्य तो 


औषधोपचार त्वरित सुरु करणे शक्‍य होते. 


०२. सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रममांतर्गत (PPP under RNTCP) एकूण ९ कल्चर 


डीएसटी प्रयोगशाळांची (IRL-Pune, Nagpur/Culture-DST Lab-GMC, Aurangabad, Sangali, 


Akola, J.J.Hospital, B.J.Medical, Kasturoba & K.E.M. ॥॥५॥॥0७) स्थापना करण्यात आलेली 


आहे. सद्यस्थितीत राज्यात आयआरएल पुणे, आयआरएल नागपूर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 


औरंगाबाद / सांगली, जे.जे.रुग्णालय, मुंबई, व B.u.Medical Collage पुणे इथे या प्रयोगशाळा 


कार्यरत आहेत. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अकोला, कस्तुरबा रुणालय, मुंबई व 


के.इ.एम.रुग्णालय, मुंबई येथे नवीन कल्वर-डीएसटी प्रयोगशाळा या आर्थिक वर्षात कार्यरत होतील. 


या कार्यक्रमांतर्गत एकूण १३१ CBNAAT प्रयोगशाळा कार्यरत असून व नवीन ७९ Truenat 


प्रयोगशाळा सुरु होत आहेत. या प्रयोगशाळेत सर्व क्षयरुग्णांचे Rifampicin Resistant चाचणी केली 


जाईल. तसेच कार्यक्रमांतर्गत Pyrosequensing या नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रयोगशाळा या 


आर्थिक वर्षात कार्यरत होणार आहे. तसेच आरआरएल पुणे, आरआरएल नागपूर या संस्थांमध्ये 


COVID-98 या आजाराची चाचणी करावयाच्या सूचना प्राप्त झालेल्या असून यासाठीही मनुष्यबळाची 


आव्यकता भासणार आहे. या सर्व प्रयोगशाळांमध्ये राष्ट्रीय क्षयरोग निमुर्लळन कार्यक्रम (NTEP) 


पृष्ठ २१ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२)/आरोग्य-७ 


कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी स्वतंत्र व कार्यक्षम प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांची अत्यंत आवश्‍यकता आहे. 


उपरोक्त सर्व प्रयोगशाळा या पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होण्यासाठी मनुष्यबळ अत्यंत गरजेचे आहे. सबब, 


प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी संदर्भाधिन दिनांक ७.०६.२०२० च्या पत्रान्वये 


प्रस्तावित केल्याप्रमाणे खालील तपशिलात नमूद केल्याप्रमाणे तांत्रिक अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या 


एकूण २७८ पदांच्या सेवा बाहय यंत्रणेकडून (Outsourcing) घेण्यासाठी सेवा पुरवठादाराची ई निविदा 


winter नियुक्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. यासंदर्भातील अनुदान व 


भरावयाची पदे इत्यादींचा तपज्ञील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ- अनुदानाचा तपज्ील 


१. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रम मंजुर प्रकल्प अंमलबजावणी 


आराखडा (PIP. २०२०-२१) FMR Code १५.५.१.१. अंतर्गत Any Public Private Mix 


(PP/NGO Support) या शीर्षाखाली रु.१०१२.३७ लक्ष एवढे अनुदान उपलब्ध करुन दिले 


आहे. 


२. सदर od पदांसाठी पुढील ६ महिन्यांकरीता आवश्‍यक असणारे अनुदान FMR Code 


१५.५.१.१. अंतर्गत उपलब्ध आहे. त्याचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र प्रयोगशाळा / पदनाम FMR Code नुसार मंजूर निधी(लक्ष) 
(१ | FIND साठीची पदे रु.२७.६३ 
२ C&DST LAB/ARS प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ २४ रु.४२.४८ 
3 CBNAAT LABS रु.३००.९० 
एकूण रु.३७१.०१ 


पृष्ठ २१ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२)/आरोग्य-७ 


ब - बाहय यंत्रणेव्दारा भरावयाच्या पदांचा तपशील 


अ.क्र पदनाम प्रतिमाह वेतन | CBNAAT| TRUENAT | CULTURE - | IRL PUNE FIND ial सरासरी वार्षिक खर्च 
रुपये DST /NAGAPUR 

eal वरिष्ठ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | 24,000/- | - | शड १४ | te | - | २४ ७२,००,०००/- 

२ | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ १७,०००/- १२४ ७९ १४ Foe २० २३७ ।४,८३,४८,०००/- 

३ | तांत्रिक अधिकारी - ३०,०००/- | mai fa a & & 29,§0,000/- 
FIND 

४ | डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर - १५,०००/- शिक ml i शिड्या g ४ | ७,२०,०००/- 
FIND 

५ | प्रयोगशाळा परिचर - १०,०००/- (“| शिंग ॥ शिक 9 9 €,80,000/- 
FIND 
एकूण fee — i] १२४ ७९ २८ | do ३७ २७८ । ५,९२,६८,०००/- 


03. 


तरी उपरोक्त विवरणपत्रात नमुद केलेल्या २७८ पदांच्या सेवा बाहय यंत्रणेव्दारे घेण्यासाठी 


सेवा पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्यासाठी सहसंचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय (खरेदी कक्ष), मुंबई 


या कार्यालयामार्फत ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) सदर सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (PPP under RNTCP) च्या 


अंमलबजावणीकरीता बाह्य संस्था नियुक्‍त करावयाच्या प्रपत्र-१, २, ३, ४ व ५ नूसार 


प्रस्तावित बाबींची आवश्‍यकता व मागणी याची ]ाहानिशा/ खातरजमा करण्यात यावी. 


त्यानंतरच सदर बाबींसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदर सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाच्या अंमळबजावणीकरीता प्रपत्रात नमूद 
केल्यानूसार प्रस्तावित क्षेत्रातील क्षयरुग्णांपर्यंत कार्यक्रमातील सेवा पोहचविण्यासाठी एका 


एजन्सीची नेमणूक करण्यात यावी. 


३) सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (PPP under RNTCP) प्रस्तावित 
केंद्रांमध्ये प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांच्या सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी बाह्य संस्थेची नेमणूक 


करतांना कार्यक्रमाची उद्दिष्टे, अटी शार्ती, त्यांची कर्तव्ये, संबंधितांना देण्यात येणारा 
मोबदला, पर्यवेक्षण व पडताळणी याबाबतची प्रभावी यंत्रणा उभारली जाईल याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 


पृष्ठ २१ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२)/आरोग्य-७ 


8) 


नेमण्यात येणाऱ्या संबंधित बाह्य संस्थांकडून करावयाची कामे, देण्यात येणारा मोबदला, 
पर्यवेक्षण पडताळणी, कराराच्या अटी al याबाबत सर्व अटींचा निविदा दस्तऐवजात 
समावेश करण्यता यावा व त्यांचे तंतोतंत पालन होईल याची दक्षता घ्यावी. 


सदरहू बाबीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर 
तांत्रिक विनिर्देशा (8०91108 specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर 
असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात 
यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित पध्दतीचा वापर करुन प्रस्तुत प्रकरणी बाह्य संस्थेची नेमणूक निविदा 
प्रक्रिया करण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित दर हे अंदाजित आहेत. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा 
कमी असल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील कृती आराखडयामध्ये 
सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (PPP under RNTCP) मंजुर असलेल्या 
Public Private Mix (PP/ NGO Support) FMR Code 94.4.9.9 या लेखाशिर्षांतर्गत 
रु.१०१२.३७लक्ष इतका निधी मंजुर झालेला आहे. सदर मंजूर अनुदानातून या बाबीकरीता 
येणारा खर्च भागविण्यात यावा. तसेच सदर खर्च मंजुर अनुदानाच्या विहित मर्यादेतच 
करण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची 
दक्षता घ्यावी. तथापि, सद्यस्थितीत दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० अखेर निविदा प्रक्रिया पुर्ण 
करुन सेवा पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्यात येईल, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ २१ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२)/आरोग्य-७ 


९) तसेच, या बाबींच्या सेवेंची fewadl (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखांची राहील. 


१०) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
७५06॥788)तसेच वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र.११/१३/वि.सु.१, 
दिनांक ०२.०२.२०१३ च्या मार्गदर्शक सूचनांचे (Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


११) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता 
करण्यात यावी.. 


१२) त्या त्या वर्षाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडयात तसेच आर्थिक वर्षात या 
प्रयोजनासाठी पुरेसे अनुदान प्रस्तावित करण्यात यावे, तसेच ते मंजूर करुन घेण्यात यावे. 


१३) या बाहय यंत्रणेकडून काम करुन घेण्याच्या प्रस्तावावरील अधिपरिव्यय (Overheads) 
यामधील मानधन / वेतन यावर होणाऱ्या एकूण वार्षिक खर्चाच्या १२% पेक्षा अधिक होता 
कामा नये. 


०४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १३ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख 
यांची राहील. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळा उपविभाग-दोन मधील अनु 


क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 


मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानूसार 


प्रशासकीय मान्यता देण्यास हरकत नाही. 


पृष्ठ २१ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२)/आरोग्य-७ 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०७१३४१०९४४१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
eye Digitally signed by Milind Raghunath 
M | | | Nn d Kulkarni 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


R a g h (1 n a t h oo रर 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde244 
50c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e2c 


K U | ka i a) i 2c03, cn=Milind Raghunath Kulkarni 


० ar armen ean 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालयामार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 
सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
निवडनस्ती (आरोग्य ७) 


Cc Av A  -5 


ल 
«> 
° 


oe G&G © 


पृष्ठ २१ पैकी ७ 


im min ७१० 


doll 


‘ll a a | 


2040 


00/- month for each for CBNAAT Site 


t & LT Distribution of LT @ 17000 
(NTC Mechine-S | Sd 1............... 
"7: ०7" कमदतनननयाननयाडननदक! 
काचे 
a 


शासन निर्णय क्रमांकः WATAT- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२/आरोग्य-७ 


२१ पैकी ८ 


पष्ठ 
Cc 


i i 


uy 


Pe [Atte Ht 


शासन निर्णय क्रमांकः WATAT- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२/आरोग्य-७ 


“* 


a 


et 
i 


i 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२/आरोग्य-७ 


— ७७ Laboratory Register ३४! (ळा the results to the Medical Officer managing the 
Cocedinate with other stall to ensure that patlents with productive cough for wo weeks or 


Organize and supervise the 059053 practices of contaminated lab materia! as detated i the 


. Assist STLS in implementation of RNTCP Lab Quality Assurance 
Assist in implementation of new TB Otagnostic Tools in RNTCP 


_ Page-8-0f 49 


> HT 


पृष्ठ २१ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रश्‍ामा- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२)/आरोग्य-७ 


WAT 9 


Budget & LT Distribution of LT @ 17000/- month for each for Truenat Site 


Approved number of post 
of LT Distribution of tt @ | क रा 
17000/- month for each ad 
Se OCT es nee ee SCE 
220°" hl ae ee 
~ [4 Jakola Rural J LDGH Murrtijpaur (SDH i oo 
T 6 |AmravatiR 7 ___| जाना i a Ta | _204000__) 
ispHDharani 1111________ | wis SS 
a ळी i mm 
Municipal Corporation 
=e nee See ee 
Ss " Pe Rr as a 
45 |Chandrapur ___. aac. ee 
क ) " =aeetae sub District hospital Shirpur | A 
| अ] ae sere 
igen gt ee es ळक... उह 
ame Rural Hospital Bhokardan District Jalna 


tyan Dombivali Municipal 


Shastrinagar Hospital 


१10 


गवतात) 
8 Sis 
th 
5 
2 


Kolhapur corporation Savitri bal phule corporation hospital 

28 [Kolhapur Rural ___ po aE ततलकभकक 

oe क ae किड छ्या ॥_20400___ 
es Sere a a TE ESE P 204000 _| 
aime ee ta 
. 33 _|Mumbai-Andheri East ae Sess र. 
| 34 _|Mumbai-Andheri West ae 
| 35 _|Mumbai-Borivali nas? wears 
| 37 hn paar eS A LT | 204000 __| 
|_38 | aa i SATE काक 
ee ae 
| 40_| ma ae 2 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रश्‍ामा- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२)/आरोग्य-७ 


Budget & LT Distribution of LT @ 17000/- month for each for Truenat Site 
Approved number of post 


z 


of LT Distribution of LT @ 
17000/- month for each 


Z 


Mumbai Municipal 


= 


1p यि 


CCUM 111 


IH ARATI ALLO. HOSP 
SDH Daund 


SDH Baramati 


bad ge 
: 
: 


Sub District Hospital Dapoli 


Rural Hospital Rajapur 

Government Medical College Mira} 
Rural Hospital Vita 

Sub District Hospital Phaltan 
Sawantwadi _____) 
SDHShahapur 


RH Murbad ~ 
Central Hospital Ulhasnagar 


Ranale Talav 


‘asai Virar City Municipal 


‘avatmal SDH Pandharkawada 


Sisisi~nin| NS 


: =< A = 4G Z qe 3 : i AGE 
- ह 
रः ् 2 

् 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रश्‍ामा- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२/आरोग्य-७ 


Revised National Tuberculosis Control Program (RNTCP) <o 
Terme of Reference (TOR) for Appointment of individual Consultants and Contracts Sta bs — 


TT Folow Ge sanded opersting procedures for १०८ smear कणाद Adisting भला 


staining and reading the धाकात. otc 


2. Maireain the Laboratory Regimier and mapor the results ४0 the Medical Officer managing tho 
patent 


कि Medical ee Candidates wih) 3 Comdinate wih other staf ७ ensure thet patents with productve couy! for feo weeks oF 
Higher 


10. Any फील jo gesigned as per program need 


mare and symptomatic contacts of TB panents undergo sputien euynination and recerve 
wazucbons 


4 Aas fe MO-PH nena of MOR Sap demas (सीली) a we 
‘sputum specimens tor Culture and OST 25 per 
6 द and sogerce the Soposal practices of canara ab mater 88 6४१७400 te 


Laboratory 
Assict STLS in implemertation of RNTCP Lab Quality Assurance 
H ‘Agsist ४ implementation of new TB Diagnostic Toots in ब्रा? 


9. To (४८आढ change management with 0051900 ४0 ust of ICT ७४७५७०) tools for concerned 


data entry, vaidagon & ts use for public heath) action 


Page -8- of 49 


पृष्ठ 29 पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२/आरोग्य-७ 


yur 3 


डु 
त्‌ 
1 
९) 
a 
- 
& 


| 


DST Lab JJ Hospital, Mumbai 

DST Lab GMC Aurangabad 

DST Lab GMC Sangli 

DST Lab GMC Akola 

DST Lab BJMC Pune 

DST Lab Kasturba Hospital, Mumbai : 
DST Lab KEM Hospital, Mumbai 


fe) 


~“ 


18% Over head cost 


514080 
ae a 3370080 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२)/आरोग्य-७ 


Revised National Tuberculosis Control Program (RNTCP) st UA - 
शड... of Reference (TOR) for Appointment of individual Consultants and Contractual Staff _ FRA - : 3 


नळ वन a ae a I OO 
(ज्ञ लकर टक टश report 00९ results to the Medica Officer managing te 


patent cough ७ two weeks oF 
Coordinate with other staf! ७ ensure thet patients with productive 
more on क contacts of TB patients undergo sputum examination and receive 


Sos superdse the disposal practors of contarrinated lab material as detaied in the 
Aasiat 


in tenplementation of RNTCP Lab Quality Assurance 
inglementabon Diagnostic Tools in RNTCP 
a change कमी respect to une of ICT ७७७ tools for concerned 


een 2 OF 


Page -8- of 49 


पृष्ठ २१ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२)/आरोग्य-७ 


~~ 229 


कवक म पुष्कळ -७॥__ 


Budget & Senior LT Distribution of Sr. LT @ 25000/- month for each for C-DST Lab 


Approved number of post of 
Name of C-DST Lab Senior LT Distribution of LT @ 
क , 25000/- month for each 


cD 
C 


CDST Lab JJ Hospital, Mumbai 
CDST Lab GMC Aurangabad 


CDST Lab BUMC Pune 
CDST Lab KEM Hospital, Mumbai 


18% Overhead cost} 1296000 


N 


“See 
४ 


"कळकळ ee 
वला ae 
a SE 
NE ळक. 
ST Lab GMC Sangli EE ere 
DST Lab GMC Akola उक re 
ee 
oe ee 
: ae 
ES (७0 3000 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२/आरोग्य-७ 


->>य-_>२४1 1111111 क्य - | 75 To eal be Site 18 Ottcet in reviewing "कक 
| । “ saa een soem rae 70४ आ? and argon . 
| 1" = ——wesea 9 “43 त and न्कळळ and 

| कर्णा ‘— or MSc. samedi and (पेलता 

wn OMI ७ |menbiokgy § o sMaruftacture panel testing sides tor EQA 

4 Se beetechnctogy ळे the microbiotoget in On Ste Evaluation. "का 

| तक) wih Perform the laboratory १८९४१९५ ching Cote 

| 


2 
3 
i 
‘Agssst Microbicingst ॥ data compilation and anys. 
So : To teciitate change manayament wath respect to use of ICT & Niksnay toot: for concerned 
ग. 


| tg ! data entry, ४6200 & ॥७ use for public health action 
| equivacnt . jay her tanks assigned as per program needs 
2. Two year of work 
क 


a 


To taciizate change management ०७ respect to uve of ICT & Nikshay toots tor concerned 


जरा 
rtf 
ibe 
ti 
ti 
it 


| agpicaton १; dana केत डीड & १७ use tor public health action 
| equivalent 3. Torecaive malts to the IRL. 
| recogmed शॉ | 4. 1०७७९ the mais and 
४७ Councl for | 5 To exter tie patent detats laboratory repors in the species IRL ध्याना and 0 send 
| Technical | क reports wo the District TB centres and ORTE एकर 
| education DORA ह. To rairtan and unsere 0९ contact फलक of Grits DATE centres and laboratories 
wihe 
\2 ws see speed of 7. Te-cemnglie the ७७६ reports on excernal quality asourance : 
| “pn © हु. Tomainuain compniter, =~ १७५१९० । 
Engis and ०८३ 9. To एव and update antivirus sofware as ‘and when requred 
| language 10. To take periodic back up of he data stored in he systems 
3. Shroud be well ११६. Ayo tasks assig ed 35 per program meds 
| coarse wh 
yanan Compute 
र.) 
needing «= MS 
Word, Excel and 
singe मळकट 


पृष्ठ 29 पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रश्‍ामा- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२/आरोग्य-७ 


पृष्ठ २१ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२)/आरोग्य-७ 


Revised National Tuberculosis Contro! Program (RNTCP) 
Terms of Reference (1 OR} tor Appointment of Individual Consuttants and Contractua) ‘Stat 


] व - reat ol the program an cross culling ध्व av 7 

‘ 18. To feciitate change monagement with respect 10 use of ts 
Nikshay tools for concemed Gata entry, vafiiaon & its use for public 
heat) acton 


वी वि — F = | 2 smsigred १8 pet programme कश 
S 1860. Ollie (TB |! ॥& ७७०८० thorbetogy Two yeat हळ experience | 1 Te hande the day to day comespondence अ Centra! =. 
agnostics) proterably © Tuberculoss penmnng to TE dagrosics 
| 2 1० कळक in montoring the आडात wise scale up of TS diaynontics 
| 3 Toengure timety submission of performance report by TB diagnostics 


| certres. 
4. To assist in compling the date fom the project sites 


ploting/evaluaing new dagnoste technotoges 
5S. To facilitate the NS&Ls in planning and conducting supervisory visits 
to fre states and track the mports on actions taken by the States 
ह. To tack the submsson of quality assurance reports by he mates 
+ कढ Compiling fre same. ° 
7. To assist हे. providing feedback trom CTD on the lboraiory 
to ९९ sites ° 


complance 
11. To ७८३७७ GA and OC rates from laboratories in coordination with 
. NRls न 
। 12 To foctiate change managomert with respect 0 uso of CT 6) 


| Nathay tods for concened Gata entry vaidation 6 १७ wae tor public | 
hea®) acfon 
a es |. = Pee | 


Page - 31- of 49 


पृष्ठ २१ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२)/आरोग्य-७ 


१९५५५९० (४३००१७५ । ॥७१॥॥0505 .०7य्0 (081 (KN y 


Terms of Rafe 9 (TOR) for Appointment of Individual Consultants and Contractual Stat! 


<= 
8. Assist in implementation of new 18. Diagnostic Tools in RNTCP 
9. 10 faciitate change management with respect to use of ICT SNikshay tools for concemed 


ats eniry, validation & its use for public heallh action 
; : . | 10. Any other job assigned as per program need . 


Page -8-of 49 


पृष्ठ २१ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा- १२२०/प्र.क्र.१३ (भाग-२/आरोग्य-७ 


Revised National Tuberculosis Control Program (RNTCP) ~ 
Terms of Reference (TOR) for Appointment of invidual Conmsitants and Contractual Sth Ws “' 3 


‘a , — 187906“ fhe cera pariomance m OATS a | 
“ Ay other eee न नु न 
pa u Stab Teck. | BSc Tne ie लळा ० ज्ञ हक cf mecroscapy and पळते and tansportaion of 


for RL. mtcropokegy or MSc ‘samples and cuRure/DST 
wth OMLT or | meroticigy Cd | 2 Manutacture pane! testing sides tor EOA 
| B& Sc bictachnotagy | 2 Agsat the mcsobiotogist in On Site Eveiuaton 
| यी | 4. Pastorr the कलखळ ळा 0७४९ ane OST 
mito ६ Assist Microbiotopst © data completion and anaiyss. ७ 
Be बक | | 6 To किक change management with respect ॥0 une of ICT & Nicshay loots tor वाऱ्या 
७५ ७५ |” ova ery, १७७७ & ta use for 99002 heat acon 
equieent, ' ‘Any other taxis assigned as per program needs. 
2 Two year of work 
ry experience के 
— आहा =a | = : — ——— 
ws im Data 4 ez wh A yoo 01 1. Yo perm data enity of COST ७७ into the TB ICT application(NIKSHAY) ७ coordination | 
Operator tor एकज in| य. in wih OR-TB centres: 
वाळ computer retated ९५0. 2 Jo tacitate change with respect to use of ICT & Nikghay tool lor concerned 
apa जं waidaton 6 its use for 2009: health र 
equraiert 3. 101000९0७५ io the RL 
recogwaed ७ 4 Toe-tie the mats onc attached documents. 
Be Curt to 5 To anter the patient cxtails and laboratory reports m the spectied (RL format and to send 
we Technical ¢-copies of ००७७051 reports ७ the Onérct TE centres and DRTS Centres. 
VY eeducationDOEA हु. To maintan and update the contact details of districts, 0018 ९७५४९७ and luboramens 
c tote 
| 2 Typing speed of 7 To comple ७९०७४४ reports on external फाड अक आपल. 
ग © wpm in 8 Tomainiain computer, penpherais anc 
Engiah and local 9 To एव anc ७७०७९ antivrus 9७७७ as and when required. 
language 10. To take periodic back up of the data stored in the system 
‘Shout! १1. Any other tasks assigned as per progran neods. 
Thay b@omninkn eg ooo 
2 To maintain registers, vouchers, issue rmospts, payment rearipts, physica एको 
and martenance records 


drugs stock as per program guideines 
or at te ध.७ the sare हे! 


पृष्ठ २१ पैकी २१ 


